वसई ते कल्याण या राष्ट्रीय जलमार्ग क्र.५३ 
अंतर्गत जलवाहतुक सुरु करण्यासाठी जेट्टी व 
तत्सम सुविधा निर्माण करणे या कामासाठी 
रु.११९,३८,५१७,०००/- किंमतीच्या अंदाजपत्रकास 
सागरमाला प्रकल्पांतर्गत (लेखाशिर्ष ३०५१ १८९१ 
मध्ये) सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-०४२३/प्र.क्र.३६/बंदरे-२ 
गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १६ फेब्रुवारी २०२४ 
वाचा :- १. शासन निर्णय क्र.एमआयएस-०५२१/प्र.क्र.४७/बंदरे-२, दि.१५.०२.२०२२ 
२. महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांचे दि.०९.०३.२०२३ रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना:- 


वसई ते कल्याण या राष्ट्रीय जलमार्ग क्र.५३ जलमार्ग सुरु करण्याच्या अनुषंगाने 
मा.राज्यमंत्री, जहाज मंत्रालय भारत सरकार यांच्याकडे दि. १७.०७.२०१९ रोजीच्या झालेल्या 
बैठकीमध्ये Quick Start Project म्हणून पहिल्या टप्यात मीरा भाईंदर, कोलऱेत, काल्हेर, डोंबिवली या 
४ ठिकाणी जेट्टी बांधकाम व तत्सम सुविधा निर्माण करणे या कामांसाठी राज्यशासनाच्या हिऱ्याच्या 
५०% निधी पैकी १० % निधी पहिल्या टप्यात म्हणजेच सन २०२१-२२ मध्ये व उर्वरीत ४०% निधी 
दुस-या टप्प्यात म्हणजेच सन २०२२-२३ मध्ये उपलब्ध होणेकरिता प्रस्तावित करण्यात आला होते. 


राष्ट्रीय जलमार्ग क्र.५३ अंतर्गत ठाणे जिल्ह्यातील मीरा भाईंदर, कोलशेत, काल्हेर, डोंबिवली 
या चार ठिकाणी जलवाहतुक सुरु करण्यासाठी जेट्टी व तत्सम सुविधा निर्माण करण्याच्या चार 
कामांना संदर्भिय क्र.१ अन्वये राज्यशासनाकडून दिनांक १५.०२.२०२२ अन्वये रु.९९.६७ कोटी 
एवढ्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. या चार कामांची निविदा प्रक्रिया 
राबविली असता निविदा प्रक्रियेस योग्य प्रतिसाद प्राप्त झाला नाही. कामाचे पूर्व पात्रता निकष (Pre 
qualification criteria) बदलून फेर निविदा करण्यात आली असता सुध्दा २० ते २५% वाढीव दराने 
निविदा प्राप्त झाल्या. त्यामुळे सदर चार ही कामांची अंदाजपत्रके कामाचे परिमाणामध्ये बदल न 
करता सन २०२२-२३ च्या राज्यदरसूचीनुसार अद्यावत केळी असता मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या 
रकमेपेक्षा १०% जास्त रक्‍कम लागणार आहे. त्यामुळे वसई ते कल्याण या राष्ट्रीय जलमार्ग क्र.५३ 
अंतर्गत जलवाहतुक सुरु करण्यासाठी जेट्टी व तत्सम सुविधा निर्माण करणे या कामासाठी 
रु.११९,३८,१७,०००/- किंमतीच्या अंदाजपत्रकास सागरमाला प्रकल्पांतर्गत सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-०४२३/प्र.क्र.३६/बंदरे-२ 


सदर प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने वसई ते कल्याण या राष्ट्रीय जलमार्ग क्र.५३ अंतर्गत 


जलवाहतूक सुरु करण्यासाठी जेट्टी व तत्सम सुविधा निर्माण करणे या कामासाठी निधीवितरणाची 


सद्यस्थिती पुढीलप्रमाणे आहे. 
केंद्र राज्य शासनाकडून | एकूण खर्च शिल्लक निधी  । खर्चाचा विनियोग 
सरकारकडून | utd निधी 
प्राप्त निधी 
शि रु. रु. रु. पर्यावरण विषयक 
२०,७८,००,०००/- | २३,७४,६२५/- | ४,७४,२५,३७५/- | परवानगीकरिता व 
प्रकल्प नियोजन 
सल्लागाराचा खर्च 
area निर्णय 


वसई ते कल्याण या राष्ट्रीय जलमार्ग क्र.५३ अंतर्गत जलवाहतुक सुरु करण्यासाठी जेट्टी व तत्सम 


सुविधा निर्माण करणे या कामासाठी रु.११९,३८,१७,०००/- किंमतीच्या अंदाजपत्रकास सागरमाला 
प्रकल्पांतर्गत या शासन निर्णयान्वये सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालीलप्रमाणे मंजूरी प्रदान करण्यात 


येत आहे. 
(रु. लक्षांत) 
अ. | कामाचे नाव राज्य सुधारित १८% १% ४% सल्लागार | सुधारित | मूळ प्र.मा. 
क्र दरसूची =| तांत्रिक GST कामगार | Continge | शुल्क प्र.मा. पेक्षा सुधारित 
२०२१-२२ | मान्यता विमा ney Fund करिता प्र.मा. मध्ये 
नुसार प्र. । किंमत एकूण झालेली वाढ 
मा. प्राप्त । राज्य किंमत टक्केवारी 
किंमत दरसूची मध्ये 
२०२२-२३ 
नुसार 
डोंबिवली जि.ठाणे येथे 
हं जेट्टी बांधकाम करणे 2930.93 | २००८.६१ | 342.4] १९.९७ ८०.३४ ३०.८८ | २४९९.३१ १७.३२% 
कालडोत जि.ठाणे जेट्टी 
२ | बांधकाम करणे ३०३६.१८ | २९५७.०९ | 430.49 २९.४७ | ११८.२८ ३०.८८ | ३६६६.२३ २०.७५% 
मीरा भाईंदर जि.ठाणे 
३ जेही बांधकाम करणे २४४६.२१ । २४१५.५४ | ४३३.०४ | २४.०५ ९६.६२ ३०.८८ | ३०००.१३ २२.६४% 
काल्हेर जि.ठाणे जेट्टी 
बांधकाम करणे 
8 2344.83 | 2230.83 | ३९९.७७ 22.2 ८९.२१ ३०.८८ २७७२.५ १७.७४% 
षक २९९६७.९५ ११९३८.२ 
२. सदरहू सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील अटिच्या अधिन राहून प्रदान करण्यात येत आहे- 


Ff) 
गा 


छुधारित TRIPLET यान्यतेच्या ययादितच काय पूर्ण करण्याची दक्षता ELTA, 
योजनेची अंगळबजावणी करताना प्रवाळित and निर्णय नियग्य CVC तत्सम वित्तीय 
Waal, विहित निविदा कार्यपध्दती ATR CMMIT आवडयकतेजुसार राज्य तांत्रिक 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-०४२३/प्र.क्र.३६/बंदरे-२ 


सळागार MAA प्रकल्पाच्या व कायाच्या अनुषंगाने दिलेल्या ese व क्ुटींची पुर्तता 
कराकी याची सर्वस्की THIER FL कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांची 
राहील. 

क) सदर GRA प्रज्ञासकीय यान्यता म्हणजे अहवालातील अहवालातील तांत्रिक गढी 
निविदा विषयक क्षेत्रिय निर्णय fear अनियगितवता यास मान्यता गृहित धरल्या जाणार 
नाही. अया प्रकरणाची तपासणी त्यावेळच्या प्रचलित ART MTT करण्याची 
TUITE YY कार्यकारी अधिकारी यहाराष्ट्र सागरी FSH राहील. 


३. सदर प्रस्तावामधील प्रत्यक्ष कामाचा वाव हा मूळ प्रशासकीय मान्यता प्राप्त अंदाजपत्रकाप्रमाणे कायम 
ठेवण्यात यावा, तसेच केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या आवश्‍यक सर्व परवानग्या, CRZ, पुरातत्व विभाग इ. 
प्राप्त करुन घेण्यात याव्यात. 


४. या कामावरील होणारा खर्च “मागणी क्र.बी-७, ३०५१-बंदरे व दिपगृहे, लहान बंदरे, १९० 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय्य, (००)(०३) जेट्टीच्या बांधकामाकरिता केंद्राचे सहाय्य 
(सागरमाल) (कार्यक्रम) (राज्य हिस्सा ५० टक्के), ३५ भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान (३०५१ 
१८९१)” या लेखाशिर्षाखाली मंजुर तरतुदीतून भागविण्यात येईल. 


५. सदर शासन निर्णय व्यय अग्रक्रम समितीच्या दि.०६.०२.२०२४ रोजीच्या बैठकीबाबत वित्त 
विभागाच्या पत्र क्र.सुप्रमा-२०२४/प्र.क्र.११/अर्थ-२, दि.१४.०२.२०२४ अन्वये निर्गमित केलेल्या 
इतिवृत्तानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१६१५१४०२३५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NILIMA MAHADEV KAMBLE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0a1748b905e770db90369b30966380ad4482c802aeb9a20 
8c0273473e9c24d7e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KAMBLE ०८00000110 आही 
(निलीमा कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
३. प्रधान सचिव (बंदरे) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय HAS: एमआयएस-०४२३/प्र.क्र.३६/बंदरे-२ 
६. निवासी ळेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७. वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०.निवडनस्ती (बंदरे-२) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


